केंद्र पुरस्कृत राष्ट्रीय ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान 
या योजनेंतर्गत अनुसूचित जमाती प्रवर्गाकरीता 
सन २०१८-१९ या आर्थिक वर्षातील केंद्र व राज्य 
feazarar निधी वितरीत करण्यास मान्यता. 

(केंद्र हिस्सा -२५०१ २९६२, राज्य हिस्सा २५०१ 
२७९३) 


महाराष्ट्र शासन 
आदिवासी विकास विभाग 
शासन निर्णय, क्रमांकः बीयुडी-२०१८ / प्र.क्र.१८ / कार्यासन.६ 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक:- १३ जुन, २०१८. 


वाचा - 
१) शासन परिपत्रक, वि. वि, क्र.अर्थसं-२०१८ / प्र.क्र.६९ / अर्थ-३, दि. ०२.०४.२०१८. 
२) केंद्र शासन, ग्राम विकास मंत्राळय यांचे पत्र, क्र. ॥०.०-12025/01/2018-१1_ (NRLM_12C), 
दि.२४.०४.२०१८. 
३) ग्राम विकास विभागाची नस्ती क्र.मजिअ-२०१८/ प्र.क्र.८८/ यो-३. 


area निर्णय :- 


आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत केंद्र पुरस्कृत राष्ट्रीय ग्रामीण जीवनोन्नती अभियानाकरीता सन 
२०१८-१९ या आर्थिक वर्षात मागणी क्र.टी-५, २५०१-विशेष ग्राम विकास कार्यक्रम,०१-एकात्मिकृत ग्राम विकास 
कार्यक्रम, ७१९६-जनजाती क्षेत्र उपयोजना, ०१-जनजाती क्षेत्र उपयोजनांतर्गत योजना, (०१)(०७-महाराष्ट्र राज्य 
ग्रामीण उपजिविका अभियानासाठी वित्तीय सहाय्य (केंद्र हिस्सा) (२५०१ २९६२, ३३-अर्थसहाय्य या 
लेखाशीर्षाखाली एकूण रू. ५०४०.०० लाख इतका निधी अर्थसंकल्पित असून राज्य हिऱ्याच्या (०१)(०४)- 
महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान (२५०१ २७९३), ३१-सहायक अनुदाने (वेतनेतर) या लेखाशीर्षाखाली 
रू.२२००.०० लाख इतकी तरतूद अर्थसंकल्पित आहे. 

संदर्भाधीन क्र.२ येथील केंद्र शासनाच्या पत्रान्वये केंद्र हिऱ्याचा रू.१०७१.२० लाख इतका निधी 
राज्याच्या एकत्रित निधीत जमा झाला असल्याने ग्राम विकास विभागाने प्रस्तावित केल्यानुसार सन २०१८-१९ 
करीता उपरोक्त केंद्र हिछ्याच्या (२५०१ २९६२) या लेखाशीर्षाखाळील अर्थसंकल्पित रू.५०४०.०० लाख 
निधीतून प्राप्त रू.१०७१.२० लाख ( दहा कोटी एकाहत्तर लाख वीस हजार फक्त) इतका व राज्य हिठड्याच्या 
(२५०१ २७९३) या लेखाशीर्षाखालील रू.२२००.०० लाख अर्थसंकल्पित निधीतून रू.७१४.१३ लाख ( सात 
कोटी चौदा लाख तेरा हजार फक्त ) इतका निधी प्रशासकीय विभाग प्रमुख म्हणून सचिव, ग्राम विकास विभाग, 
मंत्रालय, मुंबई यांना अर्थसंकल्पीय निधी वितरण प्रणालीवर (BEAMS ) वितरीत करण्यास मंजूरी प्रदान 
करण्यात येत आहे. 
२. प्रकरणी नियंत्रक अधिकारी / विभागप्रमुख यांनी खर्चासंबंधीच्या सध्याच्या शासकीय धोरणास अनुसरुन 
मंजूर आराखड्यानुसार याच वर्षात सदर निधी खर्च होईल याची दक्षता घ्यावी. तसेच उपलब्ध करुन दिलेल्या 
तरतूदीतून झालेल्या खर्चाचा अहवाल, निधी उपयोगिता प्रमाणपत्र, लेखाशिर्षनिहाय / उपलेखाशिर्षनिहाय 
साध्य झालेले भौतिक served इ. माहिती, संबंधित क्षेत्रिय अधिकारी यांनी आयुक्‍त, आदिवासी विकास, नाशिक; 
आदिवासी विकास विभाग व ग्राम विकास विभाग, मंत्रालय,मुंबई. यांना प्रत्येक महिन्याच्या १० तारखेपर्यंत 
पाठवणेबाबत सूचना देण्यात यावी. 


३. नियंत्रक अधिकारी/ विभाग प्रमुख यांनी आदिवासी उपयोजना क्षेत्रात, अतिरिक्त आदिवासी उपयोजना 
क्षेत्रात व आदिवासी घटक कार्यक्रम क्षेत्राबाहेरील योजनांवर केळेला खर्च स्वतंत्रपणे नोंदविळा जाईल याची 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०१८ /प्र.क्र.१८ /कार्यासन.६ 


दक्षता घ्यावी, जेणेकरुन शासनाला आदिवासी क्षेत्रातील व उपयोजने क्षेत्राबाहेरील योजनांवर होणा-या खर्चावर 
संनियंत्रण ठेवता येईल. 

४. आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत उपलब्ध करुन दिलेली तरतूद wad आदिवासी लाभार्थ्यांकरिता व 
आदिवासी उपयोजना क्षेत्रांतर्गत खर्च करण्यात यावी. तसेच आदिवासी उपयोजना क्षेत्राबाहेर केलेली तरतूद त्या 
क्षेत्रातील आदिवासी वैयक्‍तीक लाभार्थ्यांकरिताच खर्च करण्यात यावी. 

ष्‌. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या वाचा क्र.१ येथील शासन परिपत्रकान्वये विभागास प्रदान केलेल्या 
अधिकारात तसेच वित्त विभागाचा अनौपचारिक संदर्भ क्र.३०३/ अर्थोपाय, दि.२१.०५.२०१८ अन्वये दिलेल्या 
सहमतीस अनुसरून निर्गमित करण्यात येत आहे. 

६. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ७/५/५/.॥॥8॥॥७/७५॥॥०.9०५.॥॥ या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८०६१३११११५५९०२४ असा आहे. सदर आदेशा डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


Digitally signed by Ravindra Digambarrao 
Aute 


Ravi al d fa DN: cn=Ravindra Digambarrao Aute, 


o=Tribal Development Department, 


D i fe a an ba | fa 0 A Uu te ou=Government of Maharashtra, 


email=rajendra.aute@nic.in, c=IN 
Date: 2018.06.13 17:08:08 +05'30' 


(रविंद्र दि. औटे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 

१. सचिव, ग्राम विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

२. आयुक्त, आदिवासी विकास, महाराष्ट्र राज्य, नाशिक. 

३. अपर आयुकत, आदिवासी विकास, नाशिक / नागपूर / ठाणे / अमरावती. 

४. वित्त विभाग (अर्थसंकल्प- १९), मंत्रालय, मुंबई. 

५. ग्राम विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

६. ग्रंथपाल, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, ५ वा मजला, विधानभवन, मुंबई. 

७. महालेखापाल (लेखापरिक्षा)/(लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र 9/2, मुंबई/नागपूर. 

८. कार्यासन क्र. २ व १७, आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. 
९. निवड नस्ती (का.६), आदिवासी विकास विभाग. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


